सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण याकरीता 
असलेल्या १४ अस्थायी पदांना सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ 
देणेबाबत 

(शेतकरी सहकारी संघ,कोल्हापूर) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः:-सपस-२०२४/प्र.क्र.११/२४ स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्रमांकः राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दिनांक ५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः सपस-२०२४/प्र.क्र.११/२४ स, 
दिनांक १५/०३/२०२४. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक 
०६/०९/२०२४. 


४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक:- 
१/आस्था/शेतकरी सह.संघ/मुदतवाढ/२०२४/१५०३, दिनांक ०२/०८/२०२४ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील शेतकरी सहकारी संघ, कोल्हापूरच्या सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणाकरीता 
असलेल्या १४ अस्थायी पदांना दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत उपरोक्‍त वाचा (२) Helles शासन 
निर्णय, दिनांक १५/०३/२०२४ नुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर १४ अस्थायी पदांना 
दिनांक १ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला 
पुढील अटींच्या अधिन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता रिक्‍त 
असलेली पदे वगळण्यांत यावीत. 

२) अस्थायी पदे विहित पध्दतीने भरलेली असावीत. 

३) लेखापरिक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


दिनांक १ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंतच्या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ देण्यात येणाऱ्या अस्थायी पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस-२०: ५६१००-१७७५०० 1 १ 
लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस-१४: ३८६००-१२२८०० os 
3 | लेखापरिक्षक श्रेणी-२ एस-१३: ३५४००-११२४०० ३ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
४ | उपलेखापरिक्षक एस-८: २५५००-८११०० २ 
५ | कनिष्ठ लिपीक एस-६: १९९००-६३२०० & 
६ | Bras एस-१: १५०००-४७६०० कशा 
एकूण 1 १४ | 


२. उपरोक्त अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी वरील वाढीव मुदतीत 
पदाचा आढावा घेऊन,सुधारित आकृतीबंधास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यासाठी नियोजन करावे. 


४. उपरोक्त अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा खर्च संबंधित सहकारी पणन संस्थांकडून लेखापरिक्षण 
शुल्काद्वारे वसुल करण्यात यावा. 


५. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत दाखविण्यात येऊन सन २०२४-२५ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५-सहकार 
१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण, 
१०१-(एक)(ए) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) 


६. सदर शासन निर्णय उपरोक्‍त नमूद क्रमांक ३ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२३१५४७३१७८०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANGITA DINESH SHELKE 


SA N G ITA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9ace0ca0b129ab4da8f9e91 1057d75e7fbf6fébd0bs 5esff 
7ca0deacfa15e1c0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=A16A0B4000A30DD7389BEC31D153FB1F2D63557 
ASE779E513EF76643F6613183, cn=SANGITA DINESH SHELKE 
Date: 2024.09.23 15:48:56 +05'30' 


(संगिता दि.ऱोळके ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कृषी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघ,मुंबई, 
४. अप्पर निबंधक ( लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. विभागीय सहनिबंधक ( लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था, पुणे 
६. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर, 


७. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, शेतकरी सहकारी संघ मर्या., कोल्हापूर, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. कार्यासन अधिकारी,५ स/१२ स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


